गृहनिर्माण विभागाअंतर्गत सुरु असलेल्या विविध गृहनिर्माण 
प्रकल्प तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना (ex) बाबत 
जनजागृती, प्रबोधन व जनसंवादा करिता जाहिरात व 
प्रसिद्धीसाठी रुपये १०० कोटी इतक्या रकमेच्या मर्यादेत 
प्रशासकीय व वित्तीय खर्चास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१७९/गृनिधो-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ५ ऑगस्ट, २०२४ 
वाचा : 


१. शासन निर्णय सा.प्र.वि.क्र.मावज-२०२१/प्र.क्र.१२६/का-३४, दिनांक 93 ऑगस्ट, २०२१ 
२. शासन निर्णय सा.प्र.वि.क्र.मावज-२०२२/प्र.क्र.१८७/का-३४, दि.२२ नोव्हेंबर, 2023 
३. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय वृत्तचित्र शाखा / का-७, दि.२५ जुले, २०२४. 


प्रस्तावना :- 


गृहनिर्माण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील म्हाडा प्राधिकरण व अन्य प्राधिकरणे, महामंडळे 
इत्यादी यंत्रणांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांची/ योजनांची तसेच प्रधानमंत्री आवास 
योजना (ठाहरी) अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या योजनाची माहिती राज्यातील जनतेला होण्यासाठी विविध 
प्रसार माध्यमांचा प्रभावीपणे वापर करणे आवश्‍यक आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत विविध 
माध्यमांद्वारे योजनांची प्रसिद्धी करण्यात येते. शासनाने गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी घेतलेले महत्वपूर्ण धोरणात्मक 
निर्णय / राबविलेल्या / राबवित असलेल्या योजना व या योजनेअंतर्गत सुरु असलेल्या प्रकल्पांची प्रगती 
पथावरील कामे तत्परतेने व परिणामकारकरित्या सर्वसामान्यापर्यंत पोहचविणे गरजेचे आहे. याकरिता 
आकाशवाणी, दूरचित्रवाणी, अन्य इलेक्ट्रॉनीक माध्यमे, समाजमाध्यमे व डीजीटल माध्यमे, बाहय माध्यमे, 
वर्तमानपत्रे व महत्वाची warm इ. विविध माध्यमांद्वारे सदर योजनांबाबत माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालनाद्वारे नागरिकांमध्ये जनजागृती, प्रबोधन करण्याकरिता, शासनाच्या विविध योजना/ 
उपक्रमांचा लाभ जास्तीत जास्त नागरिकांनी घेण्यासाठी तसेच, शासकीय योजनांचा लाभ कशाप्रकारे घ्यावा, 
याबाबत त्यांना मार्गदर्शन व्हावे, याकरिता राज्य शासनाने राबविलेल्या विविध कल्याणकारी, समाजहिताच्या 
योजनांवर/विकास कामांवर आधारित महत्त्वाच्या निर्णयांची प्रसिद्धी करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याकरिता 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या मान्यतेने गृहनिर्माण विभागाअंतर्गत महत्वाच्या योजना कार्यक्रमांचा 
जाहीरात माध्यम आराखडा तयार करण्यात आळा आहे. सदर जाहीरात आराखडयानुसार माहे ऑक्टोबर, 
२०२४ पर्यंत गृहनिर्माण विभागामार्फत सर्व योजनांची प्रसिध्दी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णयः- 


गृहनिर्माण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील विविध योजना/ कार्यक्रम इत्यादीच्या प्रचार व 
प्रसिध्दीसाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी 
समितीच्या दिनांक २३.०७.२०२४ व दिनांक २५.०७.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत खालील आराखडयास 
मंजूरी देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१७९/गृनिधो-२ 


बाब तपशील अंदाजे खर्च रुपये 
(सर्व करांसहित) 

बाह्य जाहीरात निर्मिती करणे (Production of Creative), तसेच जाहीरात प्रसिध्दी | ९९,४३,५५,५०० 

माध्यमांद्वारे (Details of Advertisement) अंतर्गत मुद्रीत माध्यमे, इलेक्ट्रॉनीक माध्यमे, 

प्रसिध्दी | समाजमाध्यमे व डीजीटल माध्यमे, लोकराज्य इ. 


मुद्रीत माध्यमे- वर्तमानपत्रे, इलेक्ट्रॉनीक माध्यमे- दूरदर्शन, मराठी वृत्त वाहिन्या, 
मराठी मनोरंजनात्मक वाहिन्या, आकाडावाणी केंद्र, एफ एम वाहिन्या, स्थानिक 
लोकल केबल, समाजमाध्यमे व डीजीटल माध्यमे- समाजमाध्यमे (Social Media) व 
डीजीटल माध्यमे (Digital Media) बल्क SMS / RCS, व्हॉट्सअप / चॅट बॉक्स 
मॅसेजिंगद्वारे प्रसिध्दी बाहय माध्यमे -म.रा.प. महामंडळाच्या एसटी बसेसवरुन (३ 
बाजू पॅनेल) योजनेची प्रचार व प्रसिध्दी, एसटी डेपोतील LCD/LED/ESB tM, 
मुंबईव शहरातील बस क्यु शेल्टर व बेस्ट बस रॅप, पुणे, नागपूर, नवी मुंबई, सोलापूर, 
छत्रपती संभाजी नगर शहरातील बस क्यु शेल्टर, नवी मुंबई/ पुणे 
महानगरपालिकांच्या सीटी बसेसवरुन प्रसिध्दी रॅप, पुणे रेल्वे स्टेशनवरील 
LCD/LED mar प्रसिध्दी, सेंट्रल रेल्वे रॅप (एक्सप्रेस/मेल) , मुंबई मधील 
उपनगरीय लोकल रेल्वेमधील LCD/LED स्क्रीनद्वारे प्रसिध्दी, बेस्ट Ree लाईट 
पोल्स, मोबाईल एलईडी व्हॅनद्वारे राज्यभर प्रसिध्दी (३९८ शहरी भागात), चित्ररथ 
मेट्रो रेल्वे स्टेशन्स डिस्प्ले बोर्ड लाईन 2A & ७, मोबाईल किऑस्कद्वारे प्रसिध्दी, 
लोकराज्य इ. अंतर्गत लोकराज्यच्या माध्यमातून जनजागृती इ. माध्यमातून प्रचार व 
प्रसिध्दी करणे ( सोबत -विवरणपत्र "अ" 


एकूण रक्कम रुपये (अक्षरी रुपये नळ्यानव कोटी त्रेच्याळीस लक्ष पच्चांवन हजार पाचशे फक्त) 


88.83,44,400 


2. सदर प्रचार व प्रसिध्दी माध्यम आराखड्याचा बाबनिहाय अंदाजित खर्चाचा तपशिल सोबत 
जोडलेल्या "विवरणपत्र "अ"" नुसार राहील. 
३. या प्रचार व प्रसिध्दी माध्यम आराखड्यानुसार विवरणपत्र "अ" मधील तपशिलानुसार गृहनिर्माण 
योजनांची प्रसिध्दी करण्याबाबतची पुढील योग्य ती कार्यवाही माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयाने सत्वर 


करावी. 


४. सदर "अ"येथील विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या बाबींव्यतिरिक्त अन्य माध्यमांचा प्रसिध्दीसाठी वापर 
करता येणार नाही. तसेच, सदर विवरणपत्रामध्ये त्या - त्या प्रयोजनार्थ नमूद रक्‍्कमेमध्ये कोणताही बदल 
करता येणार नाही. 
५. सदर प्रसिध्दी माध्यमांमध्ये वा रक्‍कमेंमध्ये बदल करावयाचा झाल्यास गृहनिर्माण विभागाची 
पूर्वमान्यता घेणे आवश्‍यक राहील. 
६. सदर प्रसिध्दी आराखडयामध्ये मुद्रीत माध्यमे, ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, समाज, डिजीटल, बाहय माध्यमे 
इत्यादी मध्ये नमूद केलेल्या रक्‍कमेंपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत अधिक खर्च होणार नाही, याची दक्षता माहिती 
व जनसंपर्क महासंचालनालयाने घेणे आवश्‍यक आहे 
सन २०२४-२५ मध्ये माहे ऑक्टोंबर, २०२४ पर्यंत प्रचार व प्रसिध्दी कार्यक्रम राबिवण्यासाठी 


9 


उप सचिव, (गृनिधो-२), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना कार्यक्रमाचे कार्यान्वयन तसेच संनियंत्रण 
करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने विषयांकित देयके उप सचिव, (गृनिधो-२), गृहनिर्माण 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१७९/गृनिधो-२ 


विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडे सादर करण्यात यावी. सदर देयके गृहनिर्माण विभागाच्या मान्यतेनंतर संबंधित 
संस्थाना अदा करण्याची कार्यवाही म्हाडा प्राधिकरणाने करावी 

हू सदर प्रचार व प्रसिध्दी माध्यम आराखडयानुसार येणारा खर्च करताना शासनाचे प्रचलित 
शासन निर्णय / आदेशा / परिपत्रके वित्तीय नियम पुस्तिका यामधील तरतुदींचे Saye होणार नाही याची 
दक्षता घेण्यात यावी. त्याचप्रमाणे निविदांबाबतच्या प्रचलित शासन निर्णयांचे/ आदेशांचे / CVC निर्देश/0/७ 
मार्गदर्शक तत्वे इत्यादींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

९. वरील प्रसिद्धी आराखड्यानुसार कार्यवाही करताना अनुभव आणि क्षमता लक्षात घेऊन 
माध्यमांची निवड, माध्यमांच्या वापराचा आकार, जाहिरातीचा कालावधी आणि वारंवारीता ठरविण्याबाबतचे 
अधिकार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने गृहनिर्माण विभागाच्या सहमतीने घ्यावेत. 

१०. प्रचार व प्रसिध्दीकरिता होणारा खर्च गृहनिर्माण विभागाच्या अखत्यारितील महाराष्ट्र निवारा 
निधीतून मंजूर केलेल्या रुपये १०० कोटी इतक्या रकमेच्या मर्यादेत खर्च करण्यास यान्वये मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


११. प्रस्तुतचा खर्च महाराष्ट्र निवारा निधीमधून करण्यात यावा. तसेच सदरहू खर्च माहिती व 
जनसंपर्क महासंचाळलनालयाने अंतिम केलेल्या माध्यम आराखडयामध्ये नमूद प्रयोजनांसाठी करण्यात यावा. 
१२. सदर झासन निर्णय माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या दिनांक २५.०७.२०२४ च्या 


इतिवृत्तास तसेच त्यांच्या दिनांक २५ जुले, २०२४ च्या कार्यालयीन टिप्पणीअन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
१३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०८०५१८०१२१८९०९ असा आहे. हा BAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


RAJU GULABRAO 
AMBADEKAR 


( राजुअंबाडेकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 

६. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई - 

७. महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरीक्षा), मुंबई, नागपूर, 

८. मा. मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२. लेखाधिकारी (आहरण व संवितरण), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१३. वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई - 

१४. निवडनस्ती / गृनिधो-२. 


Cc “८७ A OO 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


